एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (७25) सन 
२०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त पहिला हफ्ता व समरूप 
राज्य हिस्सा वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-१० जुले, २०१९. 
वाचा :- 
१. महिला व बाल विकास शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८, दि. २९/०५/२०१९. 
२. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश H.22-¥8/244-CW-Il, 
दि.१०.०६.२०१९. 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागाकडून केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०१९- 
२० करीता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू.४८७९.९७ लक्ष व रु.३७१०.५० लक्ष असा एकुण 
रु.८५९०.४७ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र. १ वरील शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू.३५७.८२ लक्ष व रु.४४०.४३ लक्ष असा एकुण रु.७९८.२५ 
लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. आता केंद्रशासनाकडून सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र 
हिस्स्याअंतर्गत रू.१६७२.१५ लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र.२ वरील आदेशाअन्वये प्रथम हफ्त्याच्या स्वरुपात 
राज्य शासनास वितरित केला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याची खातरजमा 
वित्त विभागाकडून करण्यात आली असून केंद्र शासनामार्फत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजनेसाठी सन २०१९-२० करीता प्राप्त केंद्र हिस्सा व त्यास समरूप राज्य हिस्सा आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०१९-२० करीता अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
विवरणपत्रातील रकाना क्र. ५ व ८ नुसार केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू.१३१४.३३ लक्ष व 
रु.८२५.३६ लक्ष असा एकुण रु.२१३९.६९ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना 


वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र उद्दिष्ट मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, (१६) | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१६) 
शासकीय संस्था, (१६) (०१) एकात्मिक बाल | झासकीय संस्था, (१६) (02) एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (२२३५ ७००९), केंद्र संरक्षण योजना (२२३५ 0०१८), राज्य 
हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, हिस्सा ,कार्यक्रमावरील खर्च, 
अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित | अ.अंदाज | वितरित प्रस्तावित 
वितरण वितरण 
१ २ 3 ४ 4 & 9 ८ 
१ | 09, वेतन १०७३.१६ ३५७.७२ १०.०० ७१५.४४ | २३८.४८ ६.६७ 
२ | 02, मजुरी ९२५.०९ ०.०१ ३१६.९८ १०९७.०२ ०.०१ ३७५.८९ 
३ | ०६, दूरध्वनी,वीज,पाणी ४२.८० ०.०१ १४.६६ ४७.०२ ०.०१ १६.११ 
४ | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च २१२.८२ ०.०१ ७२.९१ १४१.८८ ०.०१ ४८.६१ 
५ | १३,कार्यालयीन खर्च ४१.५८ ०.०१ १४.२४ २७.७२ ०.०१ ९.४९ 
६ | १४, भाडे, पट्टी वकर १३६.३१ ०.०१ ४६.७० १२७.८७ ०.०१ ४३.८१ 
७ | १९,आहार खर्च २६१.३६ ०.०१ ८९.५५ १७४.२५ ०.०१ ५९.६९ 
८ | २०,इतर प्रशासकीय खर्च २६१.७० ०.०१ ८९.६६ १९६.६६ ०.०१ ६७.३८ 
९ | २१,पुरवठा व सामग्री ७.९२ ०.०१ २.७० ५.२८ ०.०१ १.८० 
१० | २६, जाहिरात व प्रसिद्धी १४४.६० ०.०१ ४९.५४ ९६.४० ०.०१ ३३.०२ 
११ | २७, लहान बांधकामे शि शि = ma शिका (| 
१२ | २८, व्यावसायिक सेवा १६.५० ०.०१ ५.६४ ११.०० ०.०१ ३.७६ 
एकूण (१) ३१२३.८४ ३५७.८२ ७१२.५८ २६४०.५४ | २३८.५८ ६६६.२३ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. उद्दिष्ट मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय संस्थांना | सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय संस्थांना 
सहाय्य, (00)(02) एकात्मिक बाल संरक्षण सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (२२३५ ७०२७ , केंद्र हिस्सा, योजना (२२३५ ७०३६), राज्य हिस्सा , 
कार्यक्रमावरील खर्च कार्यक्रमावरील खर्च 
अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित 
वितरण वितरण 
णि २ ३ ४ 4 & 9 ८ 
शि ३१, सहायक अनुदान ८४७.८० पिं २९०.५० ४६४.४० शं १५९.१३ 
(वेतनेत्तर) 
२ | ३६, सहायक अनुदान (वेतन) 902.33 me .00 399.28 ६०५.५६ | 209.24 ee 00 
एकूण (2) १७५६.१३ शिक ६०१.७५ १०६९.९६ | २०१.८५ 948.93 
एकूण (9+2) ४८७९.९७ ३५७.८२ | 9398.33 3990.40 | ४४०.४३ ८२५.३६ 


२. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेकरीता वितरीत केंद्र व राज्य हिस्स्याचे घटकनिहाय वितरण 
विवरणपत्र-१ ते ९ नुसार करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिस्स्यांच्या निधीच्या खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात केंद्रशासनास उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सदर शासन 
निर्णयाअन्वये उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणेची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


५. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यज्ञासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२३९/अर्थोपाय, दि.२७.६.२०१९ अन्वये केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त अनुदानाची खातरजमा करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


७. 


प्रत, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७१११५३६४८६३३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Cc “१७ A 0 


is Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 

S mM | t a D attat ra DN: CN = Smita Dattatray Nivatkar, C = IN, 
y S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Women and Child 


1 Department 
Nivatkar ie वि 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८, दि.१० जुलै, २०१९ चे 


महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 


विवरणपत्र-१ 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा व्य 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ | कर्मचारी मानधन ०२, मजूरी ५.५९ 3.93 
२ | प्रवासखर्च (राज्यस्तरावरील ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३.०८ २.०६ 
कर्मचा-यांसाठी 
राज्य शासनाच्या दरानुसार) 
३ | कार्यालयाचे भाडे १४, भाडे, कर व पट्टी ०.६२ ०.४१ 
४ | प्रशासकीय खर्च (पाणी, १३, कार्यालयीन खर्च ०.५१ ०.३४ 
वीज,टपाल,स्टेशानरी,दूरध्वनी) 
५ | प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित २८, व्यावसायिक व विशेष सेवा ५.६४ ३.७६ 
करण्यासाठी निधी 
६ | संशोधन आणि डॉक्युमेटेशन २८, व्यावसायिक व विशेष सेवा 
७ । माहिती प्रसाराद्वारे जनजागृती २६, जाहिरात व प्रसिद्धी ४.११ २.७४ 
८ | सर्वसाधारण सहाय्यक निधी २०, इतर प्रशासकीय खर्च १७.०६ ११.३८ 
९ | आकस्मिक खर्च २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
१० | जिलह्यांचे मापन/सर्वहे २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
११ | अनुरक्षण निधी ३१, सहायक अनुदान ९.२५ ६.१७ 
एकूण ४५.८८ ३०.५८ 
विवरणपत्र-२ 
राज्य TAHA संस्था 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा री, 
हिस्सा 
(१) (र) (३) (४) (4) 
q | कर्मचारी मानधन 02, मजूरी 2.89 १.६० 
२  । प्रवासखर्च (राज्यस्तरावरील ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १.०३ ०.६९ 
कर्मचा-यांसाठी राज्यशासनाच्या 
दरानुसार) 
३ | माहिती प्रसार जाहिरात २६, जाहिरात व प्रसिद्धी १.०३ ०.६९ 
४ | प्रशासकीय खर्च १३, कार्यालयीन खर्च ०.४१ ०.२७ 
५ | आकरिमक/इतर खर्च २०, इतर प्रशासकीय खर्च ०.३१ ०.२१ 
एकूण ५.१८ ३.४५ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


विवरणपत्र-३ 
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा ee 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (४) (4) 
q । कर्मचारी मानधन ०२, मजूरी १७०.७५ ११३.८२ 
२ | कार्यालय भाडे wd १४, भाडे , करव पट्टी १३.३२ ८.८८ 
३ | प्रवास खर्च (जिल्हा बाल संरक्षण | ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च 
कक्ष कर्मचारीकरिता) 
४ | मुलांना स्वगृही ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च ६२.९१ ४१.९४ 
पाठविण्यासाठीचा खर्च 
(repatriating children) 
५ | जिल्हा प्रायोजक्ता व प्रति ३१, सहाय्यक अनुदान 
पालकत्व ७४.०१ ४९.३४ 
पालकत्व 
६ । प्रसार व जनजागृती २६, जाहिरात व प्रसिद्धी 
दट यच नघा Ser ४४.४० २९.६० 
७ । संवेजानप्रसार व क्षमता बांधणी |। २६, जाहिरात व प्रसिद्धी 
८ | कार्यालयीन wd १३, कार्यालयीन खर्च १३.३१ ८.८७ 
९ | आकस्मिक खर्च (व्यावसायिक । २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
प्रशिक्षणासाठी खर्च, इंटरनेट ४४.४१ २९.६१ 
सुविधा 
एकूण ४२३.१२ २८२.०७ 
विवरणपत्र-४ 
खुले निवारागृह 
(रुपये लक्ष) 
Se राज्य 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (४) (4) 
१ | कर्मचारी मानधन आणि इतर ३१, सहाय्यक अनुदान १२.६३ ६.३१ 
वेतनेत्तर खर्चासाठी (परिपोषण 
अनुदानासह) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


विवरणपत्र-५ 
विशेष दत्तक स्रोत संस्था 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा ve 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (४) (4) 
q । कर्मचारी मानधन आणि इतर ३१, सहाय्यक अनुदान ५४.८४ २७.४२ 
वेतनेत्तर खर्चासाठी (परिपोषण 
अनुदानासह) 
विवरणपत्र-६ 
शासकीय संस्था (बालगृह/ निरीक्षणगृह) 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा eal 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (४) (4) 
q । कर्मचारी वेतन ०१, वेतन १०.०० ६.६७ 
०२, मजुरी | 00 1 
२ | प्रवेशित मुलांसाठी अन्न, gad । १९, आहार खर्च 
arqiftre ८९.५५ ५९.६९ 
इतर अनुषंगिक खर्च 
3 | बिछानासाठीचा खर्च २१, सामग्री व पुरवठा २.७० १.८० 
४ | इमारत भाडे १४, भाडे ,कर व पट्टी २२.११ १४.७४ 
५ | पाणी, वीज खर्च ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी ९.३३ ६.२१ 
६ | प्रवास खर्च ११, प्रवास खर्च ५.८९ ३.९२ 
७ | संकोर्ण खर्च (ग्रंथालयासाठी २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
पुस्तक खरेदी, खेळ इ.) 
२१.४९ १४.३२ 
८ | आकस्मिक खर्च (इंटरनेट २०, इतर प्रशासकीय wa 
कनेक्छान, सुरक्षारक्षक) 
एकूण १६१.०७ | १०७.३६ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


स्वयंसेवी संस्था (निरीक्षणगृह/ बालगृह) 


विवरणपत्र-७ 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा aati उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा टा 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (४) (4) 
q । कर्मचारी वेतन ३६, सहाय्यक अनुदान (वेतन) ३११.२४ शाळां ,०० 
२ | इतर वेतनेत्तर खर्चासाठी ३१, सहाय्यक अनुदान १३९.७८ ६९.८९ 
(परिपोषण अनुदानासह) 
एकूण ४५१.०२ ६९.८९ 
विवरणपत्र-८ 
बाल कल्याण समिती 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तप्ील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
१ | इमारत भाडे १४, भाडे व कर पट्टी ५.४७ १०.१६ 
२ | बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (अध्यक्ष) | ०२, मजूरी 
३ | बैठकभत्ता/प्रवास भत्ता (सदस्य) | ०२, मजूरी ८६.९४ १६१.४७ 
४ | डाटा एष्ट्री ऑपरेटर (मानधन) | ०२, मजूरी 
५ | मुलांच्या अनुषंगाने खर्च २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
३.२८ ६.१० 
(औषधे,प्रवास अन्न इ.) 
६ | आकस्मिक खर्च ०६, दूरध्वनी,वीज व पाणी 
(पाणी, वीज,दूरध्वनी, २.७४ ५.०८ 
कार्यालयीन खची 
एकूण ९४.४३ १८२.८१ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


विवरणपत्र-९ 
बाल न्याय मंडळ 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा aay 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (४) (4) 
१ | इमारत भाडे १४, भाडे व कर पट्टी ५.१८ ९.६२ 


२ बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (सदस्य) | ०२, मजूरी 
५१.२९ ९५.२६ 


3. | डाटा एष्ट्री ऑपरेटर (मानधन) । ०२, मजूरी 


४ | मुलांच्या अनुषंगाने खर्च २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
३.११ ५.७७ 
(औषधे,प्रवास अन्न इ.) 
५ | आकस्मिक खर्च ०६, दूरध्वनी,वीज व पाणी २.५९ ४.८१ 
एकूण ६२.१७ ११५.४६ 


पी Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 

S mM | ta D attat ra DN: CN = Smita Dattatray Nivatkar, C = IN, 
y S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Women and Child 


A Department 
N | vat kar Date: 2019.07.1 1 15:52:05 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


